RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष २, अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९ , २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये १५.०० 


. 


सूचना व जाहिराती 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / उजि / ३ क / गुरूनानक सह ./ २०१६ / ३८६ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ब च्या पोट -कलम ( ३) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम ( १) अनुसार 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम (१) मधील शक्तीचा वापर करून मी, खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९ १ चेनियम ३३(१० ) अन्वये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे. 

अनुसूची 
गावाचेनाव व 

मिळकत " झोपडपट्टी 
न.भू.क्र . पत्रिकेनुसार 

पुनर्वसन क्षेत्र " 
क्षेत्र ( चौ.मी.) म्हणून जाहीर 

चतुःसीमा 
करावयाचे क्षेत्र 


अ.क्र . 


( चौ.मी.) 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ 


न.भू.क्र . 


मौजे ओशिवरा , 
तालुका 

अंधेरी 
न.भू.क्र . १३५ पार्ट 


न.भू.क्र . 
१३३,१३४ 


न.भू.क्र . 
१३२,१३३ 


४ ९९ २.८ 


१८८ ९.५० 


न.भू.क्र . 
१३५ , १३६ 
१४०, १४१ 


१२ ९ पै, 


१३६, १४० 


२ 


१२ ९ पार्ट 


११३२.१ 


१८६, १३४ 


१३७ व १८२ ब १२ ९ , १३४ 


एकूण क्षेत्र 


६१२४.९ 


असीम गुप्ता, 


प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग, 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, 
दिनांक ३१ मे २०१६ . 


. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १९ ३८ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. SRA/ Dy. Coll/ 3C /Guru Nanak Chs/ 2016 / 386 
Whereas, the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under 
the provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area (Improvement, Clearance and 
Redevelopment) Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 

Whereas , in view of the provision of Section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum 
Rehabilitation Authority is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area .” 

Therefore in view of the said provision of section 3C ( 1) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971. I, undersigned is hereby declare the 
area shown in schedule as “ Slum Rehabilitation Area ” . Now the said area is open to submit 
scheme of slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control Regulation , 1991 
of Greater Mumbai. 


Schedule 


Sr. No. 


Village & 
C.T.S. No. 


Area as per 
Property 

Card 
(Sq.mtr.) 


Area to be 
declared as " Slum 
Rehabilitation 

Area ” 


Boundaries 

of S.R. 


(Sq. mtr .) 


East 


West 


North 


South 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


4992.8 


1889.50 


Village Oshiwara 

Taluka 

Andheri 
C.T.S. No. 129pt . 


C.T.S. No. C.T.S. No. 
133, 134 129pt., 

136 , 140 


C.T.S. No. C.T.S. No. 
135 , 136 132 , 133 
140 , 141 


2 


135pt. 


1132.1 


186 , 134 


137 


137 & 182B 


129, 134 


Total Area 


6124.9 


1889.50 


ASEEM GUPTA , 


Administrative Building , 
Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E.), Mumbai 400051, 
Dated 31st May 2016 . 


Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 
झोपुप्रा / उजि / पू.उ./ ३क / जाहीर सूचना/ रमेश रहिवाशी संघ / २०१५ / १४६ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ब च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम (१) अनुसार “ झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १) मधील शक्तीचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
“ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ चे नियम ३३(१०) अन्वये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . न.भू.क्र . 

मिळकत “ झोपडपट्टी 
पत्रिकेनुसार 

पुनर्वसन क्षेत्र ” 
क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

केलेले क्षेत्र 
( चौ.मी. ) पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ७ ) ( ८ ) 


म्हणून जाहीर 


चतुःसीमा 


उत्तर 


१ 


मौजे- तुंगवा, 


न.भू.क्र . 
९ २ अ 


न.भू.क्र . 
१०७ इ 


न.भू.क्र . 
९ ६ ड व 
९ ० ब 


न.भू.क्र . 
९ ४ अ 


तालुका कुर्ला, 


५५१.२ 


५५१.२ 


न.भू.क्र . 

९ ५ 


असीम गुप्ता , 


प्रशासकीय इमारत, प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
दिनांक १ जून २०१६ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १९ ३८ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. SRA / Dy Coll/E.S./3C /Ramesh Rahiwashi Sangh / 2015 / 146 
Whereas, the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under 
the provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area (Improvement , Clearance and 
Redevelopment) Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 

Whereas , in view of the provision of Section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum 
Rehabilitation Authority is empowered to declare any area as “ Slum Rehabilitation Area" . 

Therefore in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971. I, undersigned , hereby declare the area 
shown in schedule as “ Slum Rehabilitation Area ". Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control Regulation , 1991 of Greater 
Mumbai. 


Schedule 


Sr. No. 


Village and 


Area as per 


C.T.S. No. 


Property 

Card 
(Sq.mtr .) 


Area declared 

as “ Slum 
Rehabilitation 

Area " 


Boundaries 


East 


(Sq. mtr.) 

( 4 ) 


West 
(6 ) 


North 

( 7 ) 


South 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


C.T.S. No. C.T.S. No. 
107 E 

94 A 


551.2 


551.2 


Village - Tungava , 

Taluka 

Kurla , 
C.T.S. No. 

95 


C.T.S. No. C.T.S. No. 
96 D and 92 A 

90 B 


Administrative Building , 
Prof.Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E.), Mumbai 400051, 
Dated the 1st June 2016 . 


ASEEM GUPTA , 
Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 

झोपुप्रा/ उजि / ३ क / जय बजरंग सह . गृह . संस्था / २०१६ / ७१७ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ब च्या पोट - कलम (३ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप-कलम (१ ) अनुसार 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त कलम ३ ( क ) चे उप - कलम (१) मधील शक्तीचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९ १ चेनियम ३३(१० ) अन्वये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

मिळकत " झोपडपट्टी 
न.भू.क्र . पत्रिकेनुसार 

पुनर्वसन क्षेत्र " 
क्षेत्र ( चौ.मी.) 

केलेले क्षेत्र 
( चौ.मी.) पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ८ ) 


गाव व 


म्हणून जाहीर 


चतुःसीमा 


उत्तर 


१ 


मौजे - गोरेगाव 


३०.९ ० 


३०.९ ० 


लागू पश्चिम 


२२१ 


न.भू.क्र 
२१३ ब 


रस्ता 


तालुका- बोरीवली 


रेल्वे 


न.भू.क्र 
२२३/१ 


असीम गुप्ता, 


प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग, 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
दिनांक १३ जून २०१६ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १९ ३८ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. SRA / Dy. Coll/3C / JAY BAJRANG CHS/ 2016 /717 


Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under 
the provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement, Clearance and 
Redevelopment ) Act, 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 

Whereas , in view of the provision of Section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum 
Rehabilitation Authority is empowered to declare any area as “ Slum Rehabilitation Area .” 

Therefore in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971. I, undersigned is hereby declare the 
area shown in schedule as “ Slum Rehabilitation Area ” . Now the said area is open to submit 
scheme of slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control Regulation , 1991 
of Greater Mumbai . 


Schedule 


Sr. No. 


Village & 
C.T.S. No. 


Area as per 
Property 

Card 
(Sq.mtr .) 


Area declared 

as " Slum 
Rehabilitation 

Area ” 


Boundaries 


(Sq. mtr.) 

( 4 ) 


East 
(5 ) 


West 

(6 ) 


North 

( 7 ) 


South 

(8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Road 


C.T.S. 
213B 


Western 
Railway 


C.T.S. 
221 


30.90 


30.90 


Village -Goregaon 

Taluka 
Borivali 
C.T.S. 
223/1 


Administrative Building, 
Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E.), Mumbai 400051, 
Dated the 13th June 2016 . 


ASEEM GUPTA , 
Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / उजि -ठाणे/ ३ क / नव चैतन्य / २०१६ /१५६ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ चे कलम ३ब च्या पोट -कलम ( ३ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक १७ मार्च १ ९९ ६ रोजी राजपत्रात 
प्रसिद्ध केली आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम (१ ) अनुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १) मधील शक्तीचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र ठाणे महानगरपालिकेच्याविकास नियंत्रण नियमावली, १ ९९ ४ अन्वये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ” दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 
मिळकत “ झोपडपट्टी 
न.भू.क्र . 

पत्रिकेनुसार पुनर्वसन क्षेत्र ” 
क्षेत्र ( चौ.मी.) 

केलेले क्षेत्र 


“ 


“ 


अ.क्र . 


गाव व 


म्हणून जाहीर 


चतुःसीमा 


( चौ.मी. ) 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ८ ) 


१ 


न.भू.क्र 
१०८ अ 


न.भू.क्र 
१० ९ 


न.भू.क्र 
१०० , 
१०१ 


न.भू.क्र 
१०८ ब 


३४२.२६ 


३४२.२६ 


मौजे - नौपाडा 
बी केबीन , ठाणे 

न.भू.क्र 
१०८ क 


असीम गुप्ता, 


प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
दिनांक ६ जून २०१६. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १९ ३८ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. SRA/ Dy. Coll- Thane / 3C /Nav Chaityanya / 2016 / 156 
Whereas, the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme Thane 
Municipal Corporation area under the provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Areas 
(Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 and published in Gazette on 17th March 
2016 ; 

Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1) of the Maharashtra Slum Areas 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum 
Rehabilitation Authority is empowered to declare any area as “ Slum Rehabilitation Area .” 

Therefore in view of the said provision of section 3C ( 1) of the Maharashtra Slum Areas 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971. I, the undersigned hereby declare the 
area shown in Schedule as " Slum Rehabilitation Area ” . A Scheme of Slum Rehabilitation can be 
submitted on the said area as per Development Control Regulations, 1994 of Thane Municipal 
Corporation . 


Schedule 


Sr. No. 


Area as per 


Village and 
C.T.S. No. 


Property 

Card 
( Sq. mtr .) 


Area declared 

as “ Slum 
Rehabilitation 

Area ” 


Boundaries 


( Sq . mtr .) 


East 


West 


North 


South 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


C.T.S. 
108 A 


C.T.S. 

109 


C.T.S. 
100 , 
101 


C.T.S. 
108 B 


342.26 


342.26 


Village -Naupada , 

B Cabin , 
Thane, 
C.T.S. 
108 C 


ASEEM GUPTA , 


Administrative Building , 
Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E.), Mumbai 400 051, 
Dated the 6th June 2016 . 


Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते 

बुधवार, जून २३-२९ , २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
समता नागरी सह . पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे 

आदेश 
क्रमांक २४७/१६ वि.व.अ. / म.स.का.क./ १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी 
व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र शासन नियुक्त, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, महाराष्ट्र सकरारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय भगवान मदने, रा . गडदरवाडी, ता. बारामती, जि . पुणे व त्यांचे जामीनदार 
यांचे कडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये २,४४,१ ९ ६.०० ( दोन लाख चौव्वेचाळीस 
हजार एकशे शहान्नव रु. फक्त) व दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ पासूनचे व्याज दंडव्याज नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . दत्तात्रय भगवान मदने, रा. गडदरवाडी, ता . बारामती, जि . पुणे यांची व जामीनदार श्री . भगवान विठोबा 
मदने यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र चौ . 

फूट 


क्षेत्र आर 


मिळकत गट 

क्रमांक 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

तारण देणाऱ्या 

गावाचे नाव 
क्रमांक व दिनांक वसुली दाखला देण्यात जमीन मालकाचे तालुका व जिल्हा 
आला आहे त्याचे नाव 

नाव 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१०१ / ४ ९ ६ / ५०६ / १५ श्री . दत्तात्रय भगवान 

दत्तात्रय 

गडदरवाडी , 
१६/१०/२०१५ मदने 

भगवान मदने 

ता. बारामती, 

जि . पुणे . 
१०१/ ४ ९ ६ / ५०६ / १५ श्री . दत्तात्रय भगवान 

भगवान गडदरवाडी, 
१६/१०/२०१५ मदने 

विठोबा मदने ता . बारामती, 


श्री . 


श्री . 


जि . पुणे . 


( ५ ) 

( ६ ) 
१) घर मिळकत २५ x १२ = ३०० दक्षिण 
नं . १३६ 

मुखी साधी कौल व 

दगडवीटा माती बांधकाम . 
२ ) गट नं . ३७८ ० ते ३ ९ आर क्षेत्रापैकी 
भो वर्ग १ 

भगवान मदने यांचे 

हिस्याचे संपूर्ण क्षेत्र . 
३ ) गट नं . ३८७ ० ते १५ आर क्षेत्रापैकी 
भो वर्ग १ 

भगवान मदने यांचे 

हिस्याचे संपूर्ण क्षेत्र . 
४ ) गट नं . ३८५ ० ते ५० आर क्षेत्रापैकी 
भो वर्ग १ 

भगवान मदने यांचे 

हिस्याचे संपूर्ण क्षेत्र. 
५ ) गट नं . २२३ ० ते ७४ आर क्षेत्रापैकी 
भो वर्ग १ 

भगवान मदने यांचे 
हिस्याचे संपूर्ण क्षेत्र. 


~ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा., ता . पुरंदर , जि . पुणे, यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज नारायण फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन नियुक्त , 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , 

ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
समता नागरी सह . पतसंस्था मर्या.,निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे 

आदेश 
क्रमांक २४८/१६ वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) 
व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त , समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश 
देतो की , थकबाकीदार श्री . यशवंत रामचंद्र जगताप / किन्हाळे, मु.पो. ६१५ अ, पाणीपुरवठा ऑफीस , मांडकी, ता . पुरंदर, जि . पुणे व त्यांचे 
जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि. पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १४,६०,७३६.०० (चौदा लाख साठ 
हजार सातशे छत्तीस रु. फक्त ) व दिनांक १ जून २०१४ पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी थकबाकीदार श्री . यशवंत रामचंद्र जगताप /किन्हाळे, मु . पो . ६१५ अ , पाणीपुरवठा ऑफीस, मांडकी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांची 

ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


मिळकत गट 


क्षेत्र चौ . फूट 

क्षेत्र आर 


तारण देणाऱ्या 
जमीन मालकाचे तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


नाव 


वसुली दाखला हूकूमनामा 

ज्या पक्षकाराविरूद्ध 
क्रमांक व दिनांक वसुली दाखला देण्यात 

आला आहे त्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१०१/१७८/३१७/२०१४ श्री . यशवंत रामचंद्र 
०१/०८/२०१४ जगताप /किन्हाळे 


( ३ ) 


( ६ ) 


५७० चौ . फूट 


श्री . यशवंत 
रामचंद्र जगताप / 
किन्हाळे 


( ४ ) 

( ५ ) 
निरा -शिवतक्रार , 

घर मिळकत 
ता . पुरंदर , नं .१ / ३४, ५ 
जि . पुणे, प्रसन्न 

फ्लॅट नं . ३०३. 
प्लाझा विंग बी मधील 
मांडकी, गट नं . १५४७ 
ता . पुरंदर , मधील 


०२ हे . ०० आर पो . ख . 


१०१/१७८/३१७/२०१४ श्री . यशवंत रामचंद्र 
०१/०८/२०१४ 

जगताप /किन्हाळे 


श्री . यशवंत 
रामचंद्र जगताप / 
किन्हाळे 


.१५ आर 


जि . पुणे . 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा ., ता . पुरंदर, जि . पुणे , यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज नारायण फरांदे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा ., 

ता . पुरंदर, जि . पुणे . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते 

बुधवार, जून २३-२९ , २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
समता नागरी सह . पतसंस्था मर्या.,निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे 

आदेश 
क्रमांक २४ ९ / १६ वि.व.अ./ म.सा.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) 
व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश 
देतो की श्री . पंकज साहेबराव खुडे, रा . वडगाव निंबाळकर , ता . बारामती , जि . पुणे व त्यांचे जामीनदार यांचे कडील समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ३,०५,०९ ३.०० ( तान लाख पाच हजार त्र्यानव रु. पक्त ) व दिनांक १ जून २०१४ 
पासूनचे व्याज दंडव्याज नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . पंकज साहेबराव खुडे, 
रा. वडगाव निंबाळकर, ता. बारामती, जि . पुणे यांची व जामीनदार सौ . रेखा पंकज खुडे, श्री . गणेश साहेबराव खुडे, सौ . मंगल गणेश खुडे यांची 
ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


तारण देणाऱ्या 


मिळकत गट 


क्षेत्र चौ . 


क्षेत्र आर 


गावाचे नाव 
जमीन मालकाचे तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


नाव 


वसुली दाखला हूकूमनामा 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व दिनांक वसुली दाखला देण्यात 

आला आहे त्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१०१ / १७ ९ / ३१८ / २०१४ श्री . पंकज साहेबराव 
१ ऑगस्ट २०१४ . 

खुडे. 


( ३ ) 


( ४ ) 

( ५ ) 
वडगाव , निंबाळकर घर मिळकत 
ता . बारामती, 

नं . ५८५/३ 


श्री . पंकज 
साहेबराव खुडे 
सौ . रेखा पंकज 
खुडे. 


( ६ ) 
दगड माती विट 
सिमेंट पत्रा वगैरे 
१२ - १ ९ संडाससह . 


जि . पुणे. 


घर मिळकत 


१०१ / १७ ९ / ३१८ / २०१४ 
१ ऑगस्ट २०१४ . 


श्री . पंकज साहेबराव 
खुडे. 


नवीन इमारत दगड विट 
सिमेंट बांधकाम २२ x १२ 


नं . १२ ९ ७ . 


श्री . गणेश 

वडगाव निंबाळकर, 
साहेबराव खुडे, 

ता . बारामती, 
सौ . मंगल गणेश जि . पुणे. 
खुडे. 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे, यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज नारायण फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन नियुक्त , 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , 

ता . पुरंदर, जि . पुणे . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 
धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर विभाग, सोलापूर यांचे कार्यालय 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक ३४८८ / जे -१/ २०१६ 


अर्ज क्र . ३४/२०१६ 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम ५० अ ( २ ) अन्वये तमाम लोकांना या जाहीर नोटीशीने 
कळविण्यात येते की , 


- 


अर्जदार 


( १) देगांव शिक्षण प्रसारक मंडळ , देगांव, ता . उत्तर सोलापूर, जि . सोलापूर 

न्यास नोंदणी क्र . ई-२३१/ सोलापूर . 
श्री . धनंजय अज्ञानराव भोसले व इतर १ . 


विरूद्ध 


( २ ) शिक्षण प्रसारक मंडळ , कुमठे, ता . उत्तर सोलापूर , जि . सोलापूर 

सामनेवाले 
न्यास नोंदणी क्र . एफ -१३३, सोलापूर . 

श्री . नागनाथ शिवराम माने व इतर १ . 
या दोन सार्वजनिक न्यासाचे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९ ५० चे कलम ५० अ ( २ ) अन्वये जंगम व स्थावर 
मालमत्तेसह अर्जदार न्यास सामनेवाला न्यासात विलीनीकरण करून एक सर्वसाधारण योजना (स्किम) करून मिळणेबाबतचा वरील अर्ज 
सदर कार्यालयात दाखल करण्यात आला आहे . 


त्याअर्थी, या नोटीशीद्वारे जाहीर करण्यात येते की , वरील सार्वजनिक न्यासाशी हितसंबंध असणाऱ्या लोकांना सदर विलीनीकरणाबाबत 
व संयुक्त योजनेबाबत काही निवेदन करावयाचे असल्यास , त्यांनी ही नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० ( तीस ) दिवसांच्या आत 
अशा प्रकारचे लेखी निवेदन अगर या योजनेचा मसुदा वरील संदर्भ क्रमांक निर्दिष्ट करून या कार्यालयात दाखल करावा तसे न केल्यास 
सदरहू अर्जात कोणालाही काहीही म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरून सार्वजनिक न्यासाच्या व्यवस्थेच्या दृष्टीने विलीनीकरण करून योग्य 
ती संयुक्त योजना मंजूर करण्यात येईल व ती योजना न्यायालयाचा हुकुमनामा या स्वरूपात सर्वांवर बंधनकारक राहील व मग याबाबत 
कोणाचीही काहीही तक्रार चालणार नाही. 


ही नोटीस आज दिनांक २७ मे २०१६ रोजी माझे सहीनिशी दिली . 


अरुण भगवान मुंढे 


अधीक्षक , 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

सोलापूर विभाग, सोलापूर . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 


Serial No. 80 


Notice 
Notice is hereby given that the certificates for 405 Equity Shares Nos . Folio No L01726 Cert . 
Nos . 2058433 Dist. Nos. 137737132-137737536 Shares 405 of Colgate Palmolive India Ltd (Name 
of the Company ) standing in the Name(s ) of Late . Leela M Pai and K Devadas has/have been lost 
or mislaid and the undersigned has/have applied to the Company to issue duplicate Certificate (s ) 
for the said shares. Any person who may claim in respect of the said shares should write to our 
Registrar , M / s LINK INTIME INDIA PVT LTD ., C - 13 Panalal Silk Mills Compound L.B.S Marg 
Bhandup -West , Mumbai-400078 . Within one month from this date else the Company will proceed 
to issue duplicate Certificate (s ). 


K. DEVADAS , 
[Name of the Shareholder ( s ) 


date 10th June 2016 . 


Serial No. 81 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION NO . 862 OF 2015 


CONNECTED WITH 


COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO . 763 OF 2015 


In the matter of the Companies Act I of 1956 


AND 


In the matter of Sections 391 to 394 read with 

Section 100 to 103 of the Companies Act, 1956 . 


AND 
In the matter of the Scheme of Arrangement 
between Parakh Agro Industries Limited and 
Parakh Foods and Oils Limited and their 
respective shareholders . 


Parakh Foods and Oils Limited , 
a Company incorporated Under the 
Companies Act, 1956 and having its 
Registered Office at Plot No. E -5 , 
Kurkumbh MIDC , Taluka Daund , 
Kurkumbh Daund 431802 


Petitioner 


FORM OF MINUTES 


The capital of the Company is henceforth Rs.4,80,00,000 /- (Rupees Four Crores and Eight 
Lacs only ) divided into 4,80,00,000 ( Four Crores and Eight Lacs) Equity Shares of Rs.1/- each 
fully paid up , reduced from post issue of equity shares as provided in clause 9.1 of the Scheme 
Issued , Subscribed & Paid -up Share Capital of the Company of Rs.8,20,00,000 /-(Rupees Eight 
Crores and Twenty Lacs) divided into 8,20,00,000 (Eight Crores and Twenty Lacs ) Equity Shares 
of Rs. 1/- each fully paid -up . 
Dated : 2nd day of June, 2016 . 
1/5 , Mahavir Chambers , 1st Floor , 

FOR MR.CHANDRAKANT MHADESHWAR , 
Banaji Path , via Manubhai Lane, 

Advocate for the Petitioner . 
Fort, Mumbai 400 001. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 


Serial No. 82 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION NO . 862 OF 2015 


CONNECTED WITH 


COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO . 763 OF 2015 


In the matter of the Companies Act I of 1956 


AND 


In the matter of Sections 391 to 394 read with 

Section 100 to 103 of the Companies Act , 1956 . 


AND 


In the matter of the Scheme of Arrangement 
between Parakh Agro Industries Limited and 
Parakh Foods and Oils Limited and their 
respective shareholders . 


Parakh Foods and Oils Limited , 
a Company incorporated Under the 
Companies Act, 1956 and having its 
Registered Office at Plot No. E -5 , 
Kurkumbh MIDC , Taluka Daund , 
Kurkumbh Daund 431802 


..... Petitioner 


Form of Minutes 


The capital of the Company is henceforth Rs.4,80,00,000 /- (Rupees Four Crores and Eighty 
Lacs only ) divided into 4,80,00,000 ( Four Crores and Eighty Lacs) Equity Shares of Rs.1/- each 
fully paid up , reduced from post issue of equity shares as provided in clause 9.1 of the Scheme 
Issued , Subscribed & Paid -up Share Capital of the Company of Rs.8,20,00,000 /-( Rupees Eight 
Crores and Twenty Lacs ) divided into 8,20,00,000 (Eight Crores and Twenty Lacs ) Equity Shares 
of Rs. 1/- each fully paid -up . 
Dated : 2nd day of June, 2016 


FOR MR.CHANDRAKANT MHADESHWAR , 

Advocate for the Petitioner 


1/5 , Mahavir Chambers , 1st Floor , 
Banaji Path , via Manubhai Lane , 
Fort , Mumbai 400 001 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 


Serial No. 83 


THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LTD . 

Regd . Office : 4 , Bankshall Street, Kolkata , 700001 . 
NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the 
Company has been lost/mislaid and the holder of the said securities has applied to the company 
to issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 


Name of the 
Holder 

( 1 ) 


Kind of Securities 
and Face Value 

( 2 ) 


No. of 
Securities 

( 3 ) 


Distinctive 

Nos . 
( 4 ) 


2500 


GOOL BURJOR 
MOTAFRAM 


Equity Shares 
Rs . 10 each 


2721051-2721100 
2905151-2905250 
3417601-3417650 
3435251-3435300 
5313401-5313450 
5427901-5428100 
5654601-5654650 
5994501-5994650 
4843051-4843100 
10627375-10627774 
16231499-16232298 
2746901-2746950 
5441001-5441050 
5505901-5505950 
10627775-10627849 
16232299-16232448 

4689451-4689500 
10627350-10627374 
16231449-16231498 


Place : Mumbai, 


R. V. DODHI 


Date : 9th June 2016 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 


Serial No. 84 


TRENT LIMITED 
Regd .Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001 


Notice 


Notice is here given that the Certificates for the under mentioned securities of the Company 
have been lost and the holder of the said applicant has been applied to the Company to issue 
duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 
Name of the Kind of Securities No. of 

Distinctive 
Holder and Face Value Securities 

Nos. 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


Mrs. Dilber Vijay Arora 


EQ - FV 10 / 


50 


10 


20 


526101 To 526150 
1893366 To 1893375 
1429579 To 1429598 
2332023 To 2332062 
5069636 To 5069697 


40 


60 


180 


8338129 To 8338308 


Total : 360 Shares 


Place : Mumbai 


MRS . DILBER VIJAY ARORA . 


Date : 15th June 2016 . 


Applicant. 


Serial No. 86 


TRENT LIMITED 


Regd.Office : Bombay House, 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001 

Notice 


Notice is hereby given that the Certificates for the under mentioned securities of the Company 
have been lost/misplaced and the holders of the said securities/applicants have applied to the 
Company to issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 
Name of the Kind of Securities No. of 

Distinctive 
Holders and Face Value Securities 

Nos . 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


Veena Gupta & S K Gupta 


100 


1093676 - 725 


Equity Shares of 

Rs.10 each 


13374428 – 477 


Place : Delhi , 


Date : 16 June 2016 


VEENA GUPTA & SK GUPTA . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 


Serial No. 85 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 

COMPANY PETITION No. 936 OF 2014 


In the matter of the Companies Act, 1956 ; 

AND 
In the matter of Sections 433( e ), 434 & 439 of the 

Companies Act, 1956 ; 


AND 


In the matter of IBEX Integrated Business Express 

Private Limited , having its registered address 
at , D - 20 / 11 , TTC Industrial Area , MIDC , Turbhe, 
Navi Mumbai 400 705 , Maharashtra , India 
bearing CIN No. U72900MH2002PTC135940 . 


M /s . Friends Paper Stores , 
a Partnership Firm duly registered 
under the Indian Partnership Act, 1932 
and having its registered office at 
168-172A , Sunrise Venetia , Ground Floor , 
J.S.S. Road , Near Gaiwadi, Girgaum , 
Mumbai 400 004 . 


Petitioner 


Advertisment of Petition 


Notice is hereby given that a Petition for the winding up of the abovementioned Company by 
the Hon ble High Court of Bombay was on 29th September 2014 presented by the Petitioner 
abovenamed , Creditors of the Company and the said Petition stands admitted in pursuance of 
Court Order dated 7th June 2016 , the same is now fixed for hearing before the Company Judge 
on the 25th July 2016 at 11-00 a.m. in the forenoon or soon thereafter. 

ANY CREDITOR , CONTRIBUTORY OR OTHER PERSON desirous of supporting or opposing 
the making of an order on the said Petition , should send to the Petitioner or his Advocate at his 
Office address mentioned hereunder , a Notice of his intention signed by him or his Advocate 
with full name and address , so as to reach the Petitioner or his Advocate not later than five days 
before the date fixed for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in 
person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to the Petition , should be filed in Court and 
a copy served on the Petitioner s Advocate , not less than five days before the date fixed for the 
hearing 
Dated this 16th day of June 2016 . 


For M / S . DHRUVE LILADHAR & CO . 

Partner 


61-62 , Free Press House , 6th Floor, 
215 , Free Press Journal Marg , 
Nariman Point, Mumbai 400 021. 


Advocates for the Petitioner . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 


Serial No. 87 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION NO . 160 OF 2016 


CONNECTED WITH 


COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO . 211 OF 2016 


In the matter of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) 

( or re - enactment thereof upon effectiveness of 
Companies Act, 2013 ); 

AND 
In the matter of 100 to 104 of the Companies Act , 
1956 ; 

AND 


In the matter of Reduction of Equity Share Capital 

of Meriton Infotech Private Limited . 


MERITON INFOTECH PRIVATE LIMITED , 
a company incorporated under the 
Companies Act , 1956 and having 
its registered address at G -4 , 
Khetan Bhavan , 198 Jamshedji Tata Road , 
Mumbai 400 020 , India 


.... Petitioner Company 


Notice of Registration of Order and Minute 
Notice is hereby given that the order of High Court of Judicature at Bombay dated 16th 
April , 2016 , confirming the reduction of equity share capital, of the above Petitioner Company 
from Rs. 14,43,80,370 (Rupees Fourteen Crores Forty Three Lakhs Eighty Thousand Three 
Hundred and Seventy) divided into 1,44,38,037 (One Crore Forty Four Lakhs Thirty Eight 
Thousand and Thirty Seven ) Equity Shares of Rs . 10 each fully paid up, to Rs. 5,80,16,740 
( Five Crores Eighty Lakhs Sixteen Thousand Seven Hundred and Forty ) divided into 58,01,674 
( Fifty Eight Lakhs One Thousand Six Hundred and Seventy Four ) Equity Shares of Rs. 10 each , 
fully paid up , and the minutes approved by the Court showing , with respect to the share capital 
of the above company as altered , the several particulars required by the above Act, were registered 
by the Registrar of Companies on 19th May , 2016 . 
Dated this 6th day of June, 2016 . 


for HEMANT SETHI & CO ., 
Advocates for the Petitioner. 


1602, Nav Parmanu , 
Behind Amar Cinema , 
Chembur, Mumbai 400 071. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 


Serial No. 88 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION NO . 210 OF 2016 


CONNECTED WITH 


COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO . 275 OF 2016 


In the matter of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) 

(or re - enactment thereof upon effectiveness of 
Companies Act , 2013 ); 

AND 
In the matter of 100 to 104 of the Companies Act , 
1956 ; 

AND 
In the matter of Reduction of Compulsorily 

Convertible Preference Share Capital of NV 

Developers Private Limited . 
NV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED , 
a company incorporated under the 
Companies Act, 1956 and having its registered 
address at Ek Omkar Premises Co -op Society , 
G -4 , Khetan Bhavan , 198 , Jamshedji Tata Road , 
Churchgate, Mumbai,Maharashtra 400 020 , India 

Petitioner Company 


. . . . 


Notice of Registration of Order and Minute 
NOTICE is hereby given that the order of High Court of Judicature at Bombay dated 6th 
May, 2016 , confirming the reduction of Preference Share Capital, of the above Petitioner Company 
from Rs. 44,59,65,600 (Rupees Forty Four Crores Fifty Nine Lakhs Sixty Five Thousand Six 
Hundred ) divided into 44,59,656 (Forty Four Lakh Fifty Nine Thousand Six Hundred Fifty Six ) 
0 % Compulsorily Convertible Preference of Rs. 100 each , fully paid up to Rs. 8,88,22,800 (Rupees 
Eight Crores Eighty Eight Lakhs Twenty Two Thousand Eight Hundred Only ) divided into 8,88,228 
( Eight Lakhs Eighty Eight Thousand Two Hundred Twenty Eight) 0 % Compulsorily Convertible 
Preference of Rs. 100 each , fully paid up, and the minutes approved by the Court showing, with 
respect to the Share Capital of the above company as altered , the several particulars required by 
the above Act , were registered by the Registrar of Companies on 10th June , 2016 . 


Dated this 14th day of June, 2016 


for HEMANT SETHI & CO ., 
Advocates for the Petitioner. 


1602, Nav Parmanu , 
Behind Amar Cinema, 
Chembur, Mumbai 400 071. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 


Serial No. 89 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION No. 159 OF 2016 


CONNECTED WITH 


COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION No. 210 OF 2016 


In thematter of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) 

(or re - enactment thereof upon effectiveness of 
Companies Act , 2013 ); 

AND 
In the matter of 100 to 104 of the Companies Act , 
1956 ; 

AND 
In the matter of Reduction of Redeemable 

Optionally Convertible Preference Share Capital 
of NV Realty Private Limited . 


NV REALTY PRIVATE LIMITED , 
a company incorporated under the Companies Act, 1956 
and having its registered address at Ek Omkar 
Premises Co-Op. Society , G -4 , Khetan Bhavan , 
198 , Jamshedji Tata Road , Churchgate , 
Mumbai, Maharashtra 400 020 , India 


Petitioner Company 


Notice of Registration of Order and Minute 
Notice is hereby given that the order of High Court of Judicature at Bombay dated 16th 
April 2016 , confirming the reduction of preference share capital, of the above Petitioner Company 
from Rs. 2 , 53,18,500 (Rupees Two Crores Fifty Three Lakhs Eighteen Thousand Five Hundred ) 
divided into 2,53,185 ( Two Lakh Fifty Three Thousand One Hundred Eighty Five ) 0 % Redeemable 
Optionally Convertible Preference of Rs. 100 each , fully paid up to Rs. 87,75,200 (Eighty Seven 
Lakhs Seventy Five Thousand Two Hundred ) divided into 87,752 (Eighty Seven Thousand Seven 
Hundred and Fifty Two) 0 % Redeemable Optionally Convertible Preference of Rs. 100 each , fully 
paid up , and the minutes approved by the Court showing , with respect to the share capital of the 
above company as altered , the several particulars required by the above Act , were registered by 
the Registrar of Companies on 19th May 2016 . 
Dated this 6th day of June 2016 . 

for HEMANT SETHI & CO ., 
1602, Nav Parmanu , 

Advocates for the Petitioner . 
Behind Amar Cinema, 
Chembur, Mumbai 400 071. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 


Serial No. 90 


TARO PHARMACEUTICALS INDIA PRIVATE LIMITED 


Notice Convening Final Meeting 
Notice is hereby given in pursuance of Section 497 of the Companies Act, 1956 that a General 
Meeting of the Members of Taro Pharmaceuticals India Private Limited bearing CIN No. 
U51397MH2004PTC144179 will be held at the Registered office of the Company at F.P. 145 , Ram 
Mandir Road , Vile Parle (East ), Mumbai 400 057 on Thursday , 28th day of July , 2016 at 11.00 a.m. 
for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding 
up has been conducted and the property of the Companydisposed of and of hearing any explanation 
that may be given by the Liquidator and also of determining by a Special Resolution by the members 
of the Company , the manner in which the books , accounts and documents of the Company and of 
the Liquidator shall be disposed of by passing special resolution . 


Dated this 17th June 2016 . 


For Taro Pharmaceuticals India Private Limited 


JIGNESH GORADIA , 
M / s. Jignesh Goradia & Associates, 

Chartered Accountants. 


403 , Doshi Mansion , 
M.G. Road No. 3 , Kandivali (west ), 
Mumbai 400 067. 
The Liquidator . 


ATT HA (Hohlof)-8 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 

कुळगाव- बदलापूर नगरपरिषद 
क्र . कुबनप / सा.प्र . / ४३१७/ २०१६-१७ 


नामनिर्देशन / पदनिर्देशन 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १८ ९ व १ ९ ५ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ५३, ५४, ५५ व ५६ अन्वये कारवाई करण्यासाठी नगरपरिषद /नियोजन प्राधिकरणास , 
नगरपरिषदेतील अधिकारी नामनिर्देशित / पदनिर्देशित करता येतात , आणि , 

ज्याअर्थी, या दोन्ही कायद्यातील उपरोक्त कलमान्वये कारवाई करण्यासाठी नगरपरिषदेतील कार्यरत अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित / 
पदनिर्देशित करण्याचा निर्णय नगरपरिषद तथा नियोजन प्राधिकरण कुळगाव- बदलापूर नगरपरिषद यांनी सर्वसाधारण सभा दिनांक २८ एप्रिल 
२०१६ ठराव क्र . ४१२ अन्वये घेतला आहे आणि , 

ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजनासाठी सदर ठरावान्वये खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना नामनिर्देशित / पदनिर्देशित करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी खाली नमूद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १८ ९ , १ ९ ५ 
व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ५३, ५४, ५५, ५६ या कलमांचा वापर करून , कुळगाव- बदलापूर शहरातील 
अतिक्रमणे / अनधिकृत बांधकामे यांचेवर कार्यवाही करण्यासाठी या आदेशान्वये नामनिर्देशित / पदनिर्देशित करण्यात येत आहे. 
नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी न घेता, केलेल्या अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी, अशी 

अतिक्रमणे व अनाधिकृत बांधकामे निर्मुलनाची कार्यवाही करण्यासाठी ... 
अ.क्र . नामनिर्देशित / पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 

जाहीर निर्वाचन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री . निलेश सुर्यकांत देशमुख , कनिष्ठ आवेक्षक 

नगरपरिषद हद्दीचा पश्चिम विभाग सर्व ( बांधकाम 

परवानगी दिलेली प्रकरणे वगळून ) 
श्री . किरण आनंद गवळे , कनिष्ठ आवेक्षक 

नगरपरिषद हद्दीचा पूर्व विभाग सर्व ( बांधकाम 

परवानगी दिलेली प्रकरणे वगळून ) 
नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिलेल्या प्रकरणांमध्ये , अतिक्रमणे व अनाधिकृत बांधकामे निर्मुलनाची 

कार्यवाही करण्यासाठी ... 
नामनिर्देशित / पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 

जाहीर निर्वाचन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१ . 


२ . 


अ.क्र . 


१ . 


श्री . सुदर्शन ध. तोडणकर , सहा. नगररचनाकार 


नगरपरिषद हद्दीतील इमारत बांधकाम परवानगी दिलेल्या 
प्रकरणातील अनाधिकृत बांधकामे . 


कुळगाव- बदलापूर , 
दिनांक ६ जून २०१६. 


वामन बा . म्हात्रे , 


देविदास जी . पवार, 

मुख्याधिकारी. 


नगराध्यक्ष . 


eu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
MUNICIPAL COUNCIL KULGAON - BADLAPUR 

Ref. No. KBMC /GAD /4317 / 2016 

Nomination /Designation 
Whereas , Municipal Council/ Planning Authority can nominate /designate officers for 
performing the functions of the Maharashtra Municipal, Nagarpanchayat and Industrial Act, 1965 
section 189 , 195 and The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 section 53, 54 , 55 
and 56 and , 

Whereas wide resolution No.412 dated 28th April 2016 Municipal Council Kulgaon -Badlapur/ 
Planning Authority, Badlapur has resolved to nominate/designate following officers working in 
the Municipal council to perform the functions of the section 189, 195 of Maharashtra Municiapl 
Council, Nagarpanchayat and Industrial Township Act , 1965 and section 53, 54 , 55 , 56 of The 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , And , 

Whereas for performing the duties of the concern sections of the above act, following officers 
are nominated / designated by the above said resolution , 

Therefore the following said officers working in the Kulgaon - Badlapur Municipal Council 
are nominated /dsignated for taking appropriate action for removal of encroachments/Unauthorised 
constructions according to the section 189 , 195 of the Maharashtra Municipal, Nagarpanchayat 
and Industrial Act , 1965 and Section 53, 54 , 55 , 56 of theMaharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 . 
Demolition of illegal structures and encroachment in cases where planning authority 

has not sanctioned any building plan 


Sr. No. 


Alloted local portion of the city 


Nominated /designated Officers 
name and designation 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


Shri. Nilesh Suryakant Deshmukh , 
Junior Oversear . 


All west side of Kulgaon -Badlapur 
Municiapal Councial Jourisdiction Area 
( excluding building permission part ). 
All East side of Kulgaon Badlapur 
Municipal Jourisdiction area (excluding 
building permission Part). 


2 . 


Shri. Kiran Anand Gavle 
Junior Oversear. 


Demolition of illegal structures and encroachment in cases where planning authority 

has sanctioned any building plan 


Sr. No. 


Alloted local portion of the city 


Nominated /designated Officers 
name and designation 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


Shri. Sudarshan D. Todankar , 
Asst. Townplanner 


Municiapal limit as per Development 
plan . 


Badlapur, 
dated 6th June 2016 . 


DEVIDAS G. PAWAR , 

Chief Officer . 


VAMAN B. MHATRE , 

President . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -४ अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


जाहीर सूचना 


क्रमांक संचालक ( अभि . से . व प्र .)/ ४१६ ९ / II 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २९ ७ (१) ( ब) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर 
सूचना देण्यात येत आहे : 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी / दक्षिण विभागातील , दादर ( प.) येथील अस्तित्त्वात असलेली यादव पाटील रस्त्याची, स्वातंत्र्य वीर 
सावरकर मार्ग (कॅडल रोड ) ते काशिनाथ धुरू मार्ग या रस्ता रेषा बदलाचा प्रस्ताव दिनांक २१ जून २०१६ रोजी महापालिकेच्या सभेमध्ये 
किंवा त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढता येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल. 

उपरोक्त प्रवर्तनात असलेली नगररचना योजना नं . ४ ( माहिम ) मधील ४० फुट रस्त्याची प्रस्तावित ६० फुट रस्ता रेषा दर्शविणारा 
नकाशा क्र . का . अ. वा . नि ./ शहर / आरएल / १०४, दिनांक २९ सप्टेबर २०१५ उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या मुख्य भांडार 
इमारत , तळ मजला, डॉ . ई मोजेस रोड , वरळी नाका, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथील कार्यालयात व सहाय्यक आयुक्त , जी / दक्षिण 
विभाग कार्यालय, ना.म. जोशी मार्ग, धनमिल नाका , मुंबई ४०० ०१३ येथील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला 
आहे . 

ज्या कोणास उपरोक्त नियत प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका चिटणीसांच्या 
कार्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसाच्या अगोदर ३ (तीन ) संपूर्ण दिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात. कृपया त्यानंतर पाठविलेली 
प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


बृहन्मुंबई , 


लक्ष्मण शिवाजी वटकर , 

संचालक , 
( अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प ) . 


दिनांक ९ जून २०१६. 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


Public Notice 


No : Director / ES and P / 4169/ II 


I hereby given pursuant to Section 297 ( 1) (b ) of MumbaiMunicipal Corporation Act, as modified 
up to date that, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting 
to be held on 21st June 2016 or on such day thereafter , as the said application can conveniently be 
disposed off for authority to prescribe a Regular line of the road known as Yadav Patil Marg from 
Swatantrya Veer Sawarkar Marg (Cadel Road ) to Kashinath Dhuru Marg at Dadar (W.), in 
“ G / South ” Ward . 

A plan vide No. E. E. Tr. Pl/ City/ RL 104, dated 29th September 2015 , showing the proposed 
regular line 60 - 00 ” ( 18.30m) in TPS IV ( Mahim) to be prescribed in substitution of 40 - 00 " wide 
TPS . Road as aforesaid is deposited at the office of Dy. Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal 
Corporation and can be inspected by any desiring to do so , at any time during office hours at his 
office at Main Stores building (Engineering Hub ), Ground Floor , Near Worli Naka , Dr. E. Moses 
Road , Mumbai 400 018 and also at the office of the Assistant Commissioner , “ G /South " Ward 
Office Building , N.M. JoshiMarg , Dhanmill Naka , Mumbai 400 013 . 

Every person desirous of making any representation to the Corporation or of bringing before 
the Corporation any suggestion / objection in respect of the said proposal may do so by letter 
addressed to the Muncipal Secretary at the Municipal Head Office and deliver at the said office 
not less than three clear days before the day of such meeting . 


LAXMAN SHIVAJI VHATKAR , 


Greater Mumbai, 
dated the 9th June 2016 . 


Director , 
(Engineering Services and Projects ). 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे -१, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , ३ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ७ या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसआ /व्हॅट / पुणे-१/ क नमुने / २०१६-१७/ ब- ९१ 
याअर्थी, मे . अभिजित इंडस्ट्रिज अॅण्ड इलेक्ट्रोप्लेटर्स , जे-५१९, एम.आय.डी.सी. भोसरी, पुणे ४११ ०२६, केंद्रीय विक्रीकर कायदा, 
१९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७ ९ ७००२९ ५३३ सी अन्वये यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , 
१९ ५६ कलम ८ पैकी पोट- कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे क नमुने क्र . एमएच -१३ए / ३३४३८ , एमएच 
१३ ए / ३३४३ ९ , एमएच-१३ ए / ३३४४० , एमएच-१३ ए / ३३४४१, एमएच -१३ ए / ३३४४२, एमएच -१३ ए / ३३४४३, एमएच-१३ ए / ३३४४४, एमएच 
१३ए/ ३३४४५ , एमएच -१३ए / ३३४४६, ( एकूण ९ क नमुने ) हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या 
मराठी वर्तमानपत्र “ लोकसत्ता , पुणे व दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र " द इंडीयन एक्सप्रेस ", पुणे या वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून क नमुने मिळाले 
नसल्याचे नमूद केले असून रुपये १०,८३,५७९ इतक्या रकमेचा इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , एस. जी . शेख , विक्रीकर सहआयुक्त, पुणे-१, केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या 
नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , क नमुने क्रमांक 
एमएच -१३ ए / ३३४३८ , एमएच-१३ ए / ३३४३९ , एमएच-१३ ए / ३३४४० , एमएच-१३ ए / ३३४४१ , एमएच -१३ ए / ३३४४२, एमएच-१३ए / ३३४४३, 
एमएच -१३ ए / ३३४४४ , एमएच -१३ ए / ३३४४५, एमएच-१३ ए / ३३४४६, ( एकूण ९ क नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


१ 


पुणे , 
दिनांक २५ मे २०१६ . 


एस . जी . शेख, 
विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे-१ , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX , PUNE - 1 
Vikrikar Bhavan , 3rd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the Rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST / Pune- 1 / Dupl/ C Forms/ 2016-17/ B- 91 
Whereas, it has been reported by M / s. Abhijit Industries and Electroplaters , J -519, MIDC , 
Bhosari, Pune 411 026 holder of Tin No. 27970029533V under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 
27970029533C under the Central Sales Tax Act , 1956, that the declarations referred in sub- section 
( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 ( LXXIV) of 1956 in form C issued to them 
bearing No. MH- 13A/ 33438 , MH-13A/ 33439, MH- 13A/ 33440 , MH- 13A/ 33441 , MH- 13A/ 33442, 
MH- 13A/ 33443, MH-13A/ 33444 , MH-13A/ 33445 , MH- 13A/ 33446, ( Total 9 C Forms ) has been lost 
and to that effect the dealer has given the advertisement in Marathi News Paper “ Loksatta ” , 
Pune, dated 8th February 2016 , advertisement in English Newspaper “ The Indian Express 
Pune, dated 8th February 2016 and forwarded the newspaper cutting to this office also submitted 
Indeminity Bond of Rs. 10,83,579 respectively . 

Therefore , in view of the above I, S. G. Shaikh , Joint Commissioner of Sales Tax , Pune- 1 in 
exercise of the powers vested in me under sub - rule (7 ) of rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax 
( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declaration bearing No. MH- 13A/ 
33438 , MH-13A/ 33439, MH-13A/ 33440 , MH-13A/ 33441, MH-13A/ 33442, MH-13A/ 33443, MH- 13A/ 
33444 , MH- 13A/ 33445 , MH-13A/ 33446, ( Total 9 C Forms ) are treated as invalid . 

S. G. SHAIKH, 
Pune , 

Joint Commissioner of Sales Tax, Pune - 1 , 
dated 25th May 2016 . 

Pune Division , Pune. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट - प्रशासन ), रायगड विभाग, यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट- कलम नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसहआ/ व्हॅट- प्रशा/ राय.वि / क नमुना / संकीर्ण / २०१६-१७/ ब-११२५ 
मे . पटेल सॉ मिल, म्युन्सिपल हॉस्पिटल रोड, बाजार पेठ , खोपोली, रायगड ४१० २०३. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील 
टिन क्रमांक २७३४००६ ९ २१३ व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टिन क्रमांक २७३४००६९ २१३ सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे 
की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक एमएच-१३/ १३१६११ हा क नमुना त्यांचेकडून हरविला आहे. त्याकरिता 
व्यापाऱ्याने दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जरनल या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राची 
कात्रण , तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , खोपोली, येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध संबंधित कार्यालयास सादर केले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , सुनिल सांगळे , विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन), रायगड विभाग, नवी मुंबई , केंद्रीय विक्रीकर 
( मुंबई ) नियम , १९५७, च्या नियम ४ अ मधील पोट -कलम नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर 
करतो की , सदरचा नमुना क्रमांक एमएच -१३/ १३१६११ हा क नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे . 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक ८ जून २०१६. 


सुनिल सांगळे , 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट- प्रशा.), 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .) , 

RAIGAD DIVISION , NAVIMUMBAI 

NOTIFICATION 
[Notification under sub - rule ( 7 ) of Rule 4A of Central Sales Tax (Mumbai) Rule , 1957] 

No. JCST (VAT - Adm)/ Raigad Div./Misc/C-Form/16-17/B-1125 
Whereas, it has been reported by M /s. Patel Saw Mill, Municipal Hospital Road , Bazarpeth , 
Khopoli , Raigad 410 203 holder of TIN No. 27340069213V under Maharashtra Value Added Tax 
Act, 2002 & 27340069213C under Central Sales Tax Act, 1956 , that the “ C ” forms bearing 

No. MH- 13/ 131611 C forms has been lost . To that effect the dealer has given the advertisement 
in dated 14th July 2015 “ Nava Shakti ” and “ The Free Press Journal ” and forwarded the 
news paper cutting alongwith copy of certificate of police complaint to Khopoli Police Thane, and 
Indemnity Bond for Rs. 200 to this office . 

Therefore, in view of the above I, Sunil Sangle , Joint Commissioner of Sales Tax (Vat-Adm ), 
Raigad Divn., Navi Mumbai, in exercise of the powers vested in me under sub -rule 97 of Rule 4A 
of Central Tax (Mumbai) Rule , hereby declare that the said “ C ” form declaration bearing 
No. MH - 13 /131611 “ C ” Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai, 
dated 8th June 2016. 


SUNIL SANGLE , 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT-Adm .) , 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

२७ 
गुरुवार ते बुधवार, जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे -१, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , ३ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ७ या प्रमाणे ] 

क्रमांक विसआ /व्हॅट/ पुणे-१/ क नमुने / २०१६-१७ / ब-७० 
याअर्थी, मे. ब्रेवहार्ट हेल्थ केअर सर्व्हे नं . ४८/१, घर नं . ५ ९ ७, ‘ दत्तकृपा मु . पो. मारुंजी, ता . मुळशी, पुणे ४११ ०५७, केंद्रीय 
विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४८०१५८२७९सी अन्वये यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती 
विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे क नमुने 
क्र . एमएच-१३ / ९ ०७८६० , एमएच-१३ / ९ ०७८६१ , एमएच-१३ / ९ ०७८६२ , एमएच -१३ ए / २४१ ९ ६८ , एमएच-१३ ए / २४१ ९ ६ ९ , एमएच -१३ ए / 
२४१९ ७० , एमएच -१३ए / २४१ ९ ७१, ( एकूण ७ क नमुने ) हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीच्या मराठी 
वर्तमानपत्र “ लोकसत्ता , पुणे दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र “ द इंडीयन एक्सप्रेस ", पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात 
देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून क नमुने मिळाले नसल्याचे 
नमूद केले असून रुपये ४६,५०,५७६ इतक्या रकमेचा इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , एस . जी . शेख , विक्रीकर सहआयुक्त, पुणे-१, केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १९५७ च्या 
नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , क नमुने क्रमांक 
एमएच-१३ / ९ ०७८६० , एमएच-१३ / ९०७८६१, एमएच -१३ / ९०७८६२ , एमएच-१३ ए / २४१ ९ ६८ , एमएच-१३ ए / २४१ ९ ६ ९ , एमएच -१३ ए / २४१ ९ ७० , 
एमएच -१३ ए / २४१९ ७१, ( एकूण ७ क नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


. 


पुणे , 
दिनांक ४ मे २०१६ . 


एस. जी . शेख, 
विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे-१ , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX , PUNE - 1 
Vikrikar Bhavan , 3rd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the Rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 ] 

No. JCST /VAT/ Pune- 1/ Dupl/ C Forms / 2016-17/ B- 70 
Whereas, it has been reported by M /s . Braveheart Healthcare, S No. 48/1 , House No. 597 , 
Datta Krupa , AP Marunji , Tal-Mulshi, Pune 411 057 holder of Tin No. 27480158279V under the 
MVAT Act , 2002 and R. C. No. 27480158279C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the 
declarations referred in sub -section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 (LXXIV ) of 
1956 in form C issued to them bearing No. MH- 13/ 907860 , MH- 13/ 907861, MH- 13/ 907862, 
MH- 13A/ 241968 , MH- 13A/ 241969 , MH-13A/ 241970 , MH- 13A/ 241971 , (Total 7 C Forms ) has been 
lost and to that effect the dealer has given the advertisement in Marathi News Paper " Loksatta ”, 
Pune, dated 9th March 2016, advertisement in English Newspaper “ The Indian Express ", Pune, 
dated 9th March 2016 and forwarded the newspaper cutting to this office also submitted Indeminity 
Bond of Rs . 10,83,579 respectively . 

Therefore, in view of the above I, Shri S. G. Shaikh , Joint Commissioner of Sales Tax , Pune 
1 in exercise of the powers vested in me under sub - rule (7 ) of rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax 
( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declaration bearing No. MH- 13 / 
907860, MH- 13/ 907861 , MH-13/ 907862, MH-13A/ 241968 , MH- 13A/241969 , MH- 13A/ 241970 , MH- 13A/ 
241971. ( Total 7 C Forms ) are treated as invalid . 

S. G. SHAIKH, 
Pune , 

Joint Commissioner of Sales Tax , Pune- 1 , 
dated the 4th May 2016 . 

Pune Division , Pune . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९, २०१६ / आषाढ २-८, शके १ ९ ३८ 
विक्रीकर सहआयुक्त, पुणे-१, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , ३ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ७ या प्रमाणे 

क्रमांक विसआ/ पुणे / क नमुने / २०१६-१७ / ब-९ २ 
याअर्थी, मे. रोनक एंटरप्रायझेस , गट नं . २५५ बी , ज्योतीबानगर , तळवडे, पुणे ४१२ ११४, केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये 
नोंदणी दाखला क्रमांक २७४००२४२५१९सी अन्वये यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट-कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे क नमुने क्र . एमएच-० ९/ १५६५७२४ (एकूण १ क 
नमुना) हरविलेले आहेत . त्याकरिता त्यांनी दिनांक २२ मे २०१६ रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र “ लोकसत्ता , पुणे व दिनांक २३ मार्च २०१६ 
रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र “ टाइम्स ऑफ इंडीया ", पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राचे कात्रण या कार्यालयास सादर 
केले आहे. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून क नमुने मिळाले नसल्याचे नमूद केले असून रुपये १,४७,५८५ इतक्या रकमेचा 
इन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , एस. जी . शेख , विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे-१ , केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९५७ च्या 
नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करतो की , क नमुने क्रमांक 
एमएच -० ९ /१५६५७२४ ( एकूण १ क नमुना) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


१, 


एस . जी . शेख, 


पुणे , 
दिनांक २५ मे २०१६ . 


विक्रीकर सहआयुक्त , पुणे-१ , 

पुणे विभाग, पुणे. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX , PUNE - 1 
Vikrikar Bhavan , 3rd Floor , Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[ Under sub - rule ( 7) of the Rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957] 

No. JCST/ Pune- 1 / Dupl/ C Forms/ 2015-16/ B-92 
Whereas, it has been reported by M/s. Ronak Enterprises, Gat No. 255B, Jyotibanagar, Opp. 
NationalWeigh Bridge , Talawade , Pune 412 114 holder of Tin No. 27V under the MVAT Act, 2002 
and R. C. No. 27440812566C under the Central Sales Tax Act, 1956 , that the declarations referred 
in sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (LXXIV ) of 1956 in form C 
issued to them bearing No. MH- 09/ 1565724 ( Total 1 C Form) has been lost and to that effect the 
dealer has given the advertisement in Marathi News Paper “Loksatta ” , Pune, dated 22nd May 
2016, “ Times of India ", Pune, dated 23rd March 2016 and forwarded the newspaper cutting to 
this office also submitted Indeminity Bond of Rs. 1,47,585 respectively . 

Therefore , in view of the above I, S. G. Shaikh , Joint Commissioner of Sales Tax , Pune- 1 in 
exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of rule 4 ( A ) of the Central Sales Tax 
(Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said C Form declaration bearing No. 
MH- 09 /1565724 ( Total 1 C Forms ) are treated as invalid . 

S. G. SHAIKH, 
Pune, 

Joint Commissioner of Sales Tax , Pune- 1 , 
dated 25th May 2016 . 

Pune Division , Pune. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


